उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) साठी 
पदांचा आकृतीबंध सुधारीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आयएलई-२०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई१००१ 
(१५२/०१)/प्रशासन-३, दि.०६.०९.२००३ 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई१००४ 
(१५२/०४/प्रशासन-३, दि.३०.०८.२००४ 
३) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई१००६ 
(३/०६)/प्रशासन-३, दि.०३.०२.२००६ 
४) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई२०१२/ 
प्र.क्र.४४/प्रशासन-३, दि.२१.१०.२०१३ 
५) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई२०१८/ 
प्र.क्र.३०/प्रशासन-३, दि.३१.०१.२०१८. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दि.१४.०१.२०१६ 
७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.११.०२.२०१६ 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/१६/विसु-१, 
दि.१६.०९.२०१६ 
९) वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, 
दि.२९.०६.२०१७ 
१०) नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्र.असांस२०२२/प्र.क्र.9६/कार्या-१४२६, 
F&.28 .0§.2022. 
११) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएलई 
२०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३, दि.२२.११.२०२२. 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन क्र.११ शासन निर्णयातील विवरणपत्र “अ” मधील 


तक्त्यातील अ.क्र.१४ येथील रोखळलेखापाल या संवर्गातील वेतनश्रेणी--- 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयएलई-२०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी 
aa रोख लेखापाल एस-०६ १९९००-६३२०० 
या ऐवजी 
अ.क्र. । पदनाम वेतनश्रेणी 
(क. रोख लेखापाल एस-१४ ३८६००-१२२८०० 
अशी वाचण्यात यावी. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१५१३०८०४३११० असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


ASHOK S MANDE : 
(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
मा. मंत्री (उद्योग)/मा. मंत्री(ऊर्जा)/ मा. मंत्री ( कामगार ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव(सेवा) यांचे स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव( वित्त) यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव( उद्योग) यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव(कामगार व प्रशासन) यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव ( ले.व को.) यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव ( ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल-१व २(लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरिक्षा) 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग, आपुक/व्यय-१०/अर्थसं-१९, वित्तीय सुधारणा मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग- (कार्यासन १४३२/१४२६), मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (का.१२)/(का.१४अ)/(का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह सचिव/उप सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) विभाग यांचे स्वीय सहायक 
सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


